मातोश्री कै.लक्ष्मीबाई पांडुरंग फाळके शिक्षण प्रसारक 
मंडळ, पांढरेवाडी, ता.पंढरपूर,जि.सोलापूर संचलित 
डॉ.फाळके प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस 
अँण्ड सायन्स, पांढरेवाडी, ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर 
या शाळेचे मा.श्री.रणजितसिंहजी मोहिते पाटील 
शिक्षण प्रसारक मंडळ, मु.पो.पेहे, ता.पंढरपूर, 
जि.सोलापूर संस्थेस हस्तांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३१२०/प्र.क्र.३०६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा : शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक AME २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.शिउसं/पुवि/उमाशि-१/२०१८/३३, 
दिनांक २ जानेवारी, २०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
मातोश्री के.लक्ष्मीबाई पांडुरंग फाळके शिक्षण प्रसारक मंडळ, पांढरेवाडी, ता.पंढरपूर,जि.सोलापूर 
संचलित डॉ.फाळके प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस अँण्ड सायन्स, पांढरेवाडी, ता.पंढरपूर, 
जि.सोलापूर या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इयत्ता ५ वी ते १० वी अनुदानित तसेच इयत्ता ११वी व १२ वी 
कला व विज्ञान विनाअनुदानित) शाळेचे, मा.श्री.रणजितसिंहजी मोहिते पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, मु.पो.पेहे, 
ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, मा.श्री.रणजितसिंहजी मोहिते पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, मु.पो.पेहे, ता.पंढरपूर, 
जि.सोलापूर या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(५) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह ३१२०/प्र.क्र.३०६/एसएम-१ 


निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
Vara नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शतीं व्यतिरिक्त 
आवर्यक अटींचा समावेश करून, Mad व्यवस्थापन बदलाबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व 
केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०९१२३७०९०९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pi Raj. 
DN: c: ०७०४९ 


jundhe 
: ‘Government Of Maharasht hool 
favin ajafa Mm duc and Sports Department, postalCode=400032, 
t=M 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59F1d3f45fae 
9227a3feaa541afl0d1 
M U Nn d h e ialNumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSba 
13f51213ad07 1acd53714a284, Pravin Rajaram Mundhe 


Date: 2020.11.09 13:11:43 +05'30' 


m 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सोलापूर 
अध्यक्ष/ सचिव, मातोश्री कै.लक्ष्मीबाई पांडुरंग फाळके शिक्षण प्रसारक मंडळ, पांढरेवाडी, 
ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर 
५) अध्यक्ष/ सचिव, मा.श्री.रणजितसिहजी मोहिते पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, मु.पो.पेहे, 

ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर 
६) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


